RNINo .MAHBIL /13/ 2/2011- TC 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - २ ] 


सोमवार , जानेवारी १५ , २०१८ / पौष २५ , शके १९३९ 


__ [ पृष्ठे १ 


असाधारण क्रमांक २ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक पालिका - ३/ कावि - ५७/ २०१८/ दुरुस्ती. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ ची अंतिम प्रभाग 
रचना ( परिशिष्ट ७- ब), क्रमांक पालिका- ३/ कावि -२/ २०१८ , दिनांक १ जानेवारी २०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १ - अ असाधारण , 
नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ३ जानेवारी २०१८ रोजी पृष्ठ १ ते २० वर प्रसिद्ध झाली आहे. सदर अधिसूचनेच्या शीर्षक ओळीत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे. 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


तालुका भुसावळ 


तालुका जामनेर 


किशोरराजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , ११ जानेवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


वि ( एच ) ७१० 


